श्रीमती लक्ष्मीबाई देशमुख उपजिल्हा 
रुग्णालय, मुर्तिजापूर, जि. अकोला येथे 
पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेचे 
प्रलंबित देयके अदा करण्यास परवानगी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्र, क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.३५/आरोग्य ३ 
१० वा मजला; संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : 


१) सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आसेआ/कक्ष- 
३/टे-९/न.क्र./आहार सेवा प्रलंबित देयके/११११७-२०/२३ दि.११.१०.२०२३ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.३५/आरोग्य-३ 
दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२४ 


शासन शुध्दीपत्र: 


संदर्भाधीन दि. ८ फेब्रुवारी, २०२४ च्या शासन निर्णयातील सर्व ठिकाणी श्रीमती कमळाबाई 
देशमुख उपजिल्हा रुग्णालय, मुर्तिजापूर, जि. अकोला या नावाऐवजी श्रीमती लक्ष्मीबाई देशमुख 
उपजिल्हा रुग्णालय, मुर्तिजापूर, जि. अकोला हे नाव वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२८१७३१५२६८१७ असा आहे. Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S H | V D A S Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807ba4 
59543ed 1 9dc809f2f1 50cfde447009, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=55231903025208911890F585145 
93563E9788A66733F9A7E0D1A454083659841, 


DHULE Dote20240228 18.1605 10550 
(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.३५/आरोग्य 3 


२. आयुक्‍त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अकोला. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अकोला. 

वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, मुर्तिजापूर, जि. अकोला 

निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


mao ae ७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


